आदिम जमाती विकास कार्यक्रम या केंद्रीय 
योजनेंतर्गत मंजुर “Creating dedicated schools 


for 3 PVTGs with special facilities on the 
basis of EMRS कार्यक्रमांतर्गत Construction of 


Laboratory Building at Ashram _ School 
Matharjun, Tal. Zari Jamani, Dist. Yavatmal 
बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 


देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र :- आदिम-२०२०/प्र.क्र. ११७/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६.०७.२०२२ 


संदर्भ :- 9) आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र. क्रमांकः आदिम-२०२०/प्र.क्र. ११७ /का-१९ 
दि. ७ जानेवारी २०२१, 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग यांचे पत्र क्रमांक नियो २०१५/आदिम-झाळा मा. सु./ 
प्र.क्र. २४ (१४) /का.८(६) १८८९, दिनांक २९/०३/२०२२. 


शासन निर्णय - 


केंद्रीय योजनांतर्गत विविध सालांमध्ये आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता EMRS च्या धर्तीवर शाळा 
उभारण्याकरीता प्राप्त झालेल्या निधीच्या एकत्रिकरणातुन एकुण रु. १६५५.०० लक्ष किंमतीच्या “Creating 
dedicated schools for 3 PVTGs with special facilities on the basis of EMRS” या कार्यक्रमांतर्गत 
पेण, पांढरकवडा व भामरागड या प्रकल्प कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये प्रत्येकी २ अशा एकुण ६ आश्रमशाळा 
उभारण्यासाठी दिनांक ७ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देणेत आली आहे. सदर अनुषंगाने 
संदर्भ २ अन्वये प्रकल्प कार्यालय पांढरकवडा यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता EMRS 
च्या धर्तीवर शाळा उभारण्याकरीता ३ अंदाजपत्रके शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. 


२. मुख्य अभियंता (बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष) यांनी आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता EMRS च्या 
धर्तीवर शाळा उभारण्याकरीता Construction of Laboratory Building at Ashram School Matharjun, Tal. 
Zari Jamani, Dist. Yavatmal या प्रस्तावाची तांत्रिक तपासणी करुन सदर अंदाजपत्रकास मंजूरी दिलेली आहे. 
सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 


आदिम जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरीता EMRS च्या धर्तीवर शाळा उभारणे यांतर्गत Construction of 
Laboratory Building at Ashram School Matharjun Tal Zari Jamani Dist Yavatmal येथील बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकाची आदिवासी विकास विभागाच्या बांधकाम व्यवस्थापन कक्षाद्वारे तांत्रिक तपासणी करण्यात आली 
असुन त्यांनी नमुद केल्याप्रमाणे खालील अटींच्या अधिन राहुन रु.१,२८,०९,५८१.००/-/- (अक्षरी रू. एक कोटी 
अठ्ठावीस लक्ष, नऊ हजार पाचसे एक्क्याएंशी रुपये फक्त) कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२०/प्र.क्र. ११७/का-१९ 


अटी 
अ) सदर कामाचे विस्तृत आराखडे व संकल्पचित्र तयार करुन त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता 
घ्यावी. 


ब) ढोबळ स्वरुपात करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक तयार करूनच 
काम हाती घ्यावे. तसेच जागेचा आराखडा तयार करुनच त्यानुसार Laboratory Building अंतर्गत 
Computer lab, Digital lab, Libraray, Reading Room, Waiting room & Reception room व 
अंतर्गत रस्ते (24 मी.* ३.७५ मी.) इत्यादी बाबींचे अंदाजपत्रके तयार करावे. 


क) सदर कामाची आर्थिक मर्यादा ही प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेच्या मर्यादेत ठेवण्याची दक्षता घ्यावी. 


ड) विद्युत विषयक बाबींसाठी विद्युत विभागाच्या सक्षम प्रधिकाऱ्यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी व याबाबी 
विस्तृत अंदाजपत्रकात समाविष्ट कराव्यात. 


इ) पाण्याची व्यवस्था, सांडपाण्याची व्यवस्था, आगप्रतिबंधक व्यवस्था इत्यादी बाबी विस्तृत 
अंदाजपत्रकात समाविष्ठ कराव्यात. 


ई) अंदाजपत्रकात एकूण बांधकाम किंमतीवर १२% GST कर जोडण्यात आलेला आहे. विस्तृत 
अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देणे आदि बाबनिहाय VAT ची तरतूद वजा करुन बाबनिहाय आवश्‍यक 
GST ची तरतूद जोडण्यात यावी. तथापि, केंद्र व राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या वस्तू व सेवा कर 
कायद्याच्या अनुषंगाने ज्ञापन, शासन निर्णय, परिपत्रक, सूचना इत्यादी आधारे कार्यवाही करावी. 


२ वरीलप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेची कामनिहाय व बाबनिहाय तरतूदी सोबत 
जोडण्यात आलेल्या विवरणपत्रांमध्ये [३8०9011६01 Sheet) मध्ये दर्शविण्यात आल्या आहेत 


३. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या बांधकामाकरिता निधी प्राप्त झाल्यानंतर बांधकामाची 
कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन सदर कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावीत. बांधकामासाठी विलंब अथवा 
इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर बांधकाम प्रगतीपथावर असताना संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) यांनी बांधकामस्थळी भेट देऊन कामाची गुणवत्ता 
उत्कृष्ट असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय 
यांच्यामार्फत शासनास वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. सदर बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट राहिल्यास अथवा 
सदर बांधकामाबाबत भविष्यात काही तक्रारी उद्भवल्यास त्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) यांची राहील. 

४. सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/२००८, विनियम, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रस्तृत केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उपविभाग-५, 
अनुक्रमांक १ नियम क्र.१३४ मधील तरतदीनुसार तसेच शासन परिपत्रक नियोजन विभाग क्र. ससमा २०१०/ 
प्र.क्र.४८(भाग-१)/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकाराचा वापर करुन प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. सदर कामाची सुरुवात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून सुरु होत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम-२०२०/प्र.क्र. ११७/का-१९ 


&. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२६१३०४१११९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे टो 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prakash 


oe 
i 
p fa ka S h Vi a DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=1b4b695a8c26d 140fc5c049d28 1 eedbf23beed9a89ad7526416132cf28F 
23F17B7 ABBFC6358B3073C6 1D025B7893A825E98, 


र्न INumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071E979796D37178D3 
वे] e B709E19155AB, cn=Prakash Waj 


Date: 2022.07.26 13:08:25 +05'30 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

४) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

५) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यव--स्थापन कक्ष, आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

६) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, अमरावती. 

9) जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा. 
१०) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विकास) मंडळ, नाशिक 
११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी विकास) विभाग, नागपुर. 
१२) कक्ष अधिकारी (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


) 
) 
) 
१३) निवड नस्ती (का.१९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


